सन 2023-28 या आर्थिक वर्षाकरिता राष्ट्रीय 
क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशीर्ष 
२२१० ५१७५, २२१० ०१९१ व २२१० ०६७४) 
आरोग्य संस्थामध्ये क्षयरुग्णांसाठी आवश्‍यक 
असणाऱ्या पुरक औषधे, औषधी साहित्य अशा 
२६ बाबीची खरेदी करण्यासाठी एकूण रुपये 
५,२२,३६,२११/-(अक्षरी पाच कोटी बावीस लक्ष 
छत्तीस हजार दोनही अकरा फक्त) इतक्या 
रकमेची प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१८७/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचे पत्र क्र. जा.क्र. ३२६५-६६/ 
आसेआ/खरेदी कक्ष/सन २०२३-२४ वर्षाकरीता क्षयरोगावरील औषधे व औषधी साहित्य 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव /२०२२, दिनांक -१७.०७.२०२३ 
2) सहसंचाळक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग), पुणे-६ यांचे पत्र क्र. TH. 
ससंआसे/कुष्ठवक्षय/औ.भा/प्रशा.मंजूरी/क्षयरोग/२३-२४/१४५४७-५१/२०२३ दिनाक.०६.०७.२०२३ 
३) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक २८.०६.२०२३ रोजीची मान्य टिप्पणी. 
प्रस्तावना:- 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशीर्ष २२१० 
५१७५, २२१० ०१९१ व २२१० ०६७४) प्राप्त अनुदानातून आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयाव्दारे निश्चित केलेल्या 
औषधांच्या सूचीतील नमूद बाबींची आरोग्य संस्थामध्ये क्षयरुग्णांसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या पुरक औषधे, 
औषधी साहित्य अझ्ञा २६ बाबींची खरेदी करण्यासाठी एकूण रुपये ५,२२,३६,२११/-(अक्षरी पाच कोटी 
बावीस लक्ष छत्तीस हजार दोनशे अकरा फक्त) इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक १७.०७.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये 
सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण 
कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशीर्ष २२१० ५१७५, २२१० ०१९१ व २२१० ०६७४) प्राप्त अनुदानातून आरोग्य सेवा 
आयुक्‍तालयाव्दारे निश्चित केलेल्या औषधांच्या सूचीतील नमूद बाबींची आरोग्य संस्थामध्ये 
क्षयरुग्णांसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या पुरक औषधे, औषधी साहित्य अज्ञा २६ बाबींची खरेदी करण्यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१८७/आरोग्य-८ 


एकुण रुपये ५,२२,३६,२११/-(अक्षरी पाच कोटी बावीस लक्ष छत्तीस हजार दोनशे अकरा फक्त) इतका 
खर्च अपेक्षित आहे. 
०२. तरी सदर खरेदीच्या प्रस्तावास परिच्छेद क्र.०४ खालील नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे:- 


विवरणपत्र 
अ- अनुदानाचा तपशिल 


(रक्‍कम रुपये) 
अ.क्र अनुदानाचा Bla अर्थसंकल्पीय अनुदानाचा । एकूण खरेदीची रक्‍कम रुपये 
राज्य अनुदान सन २०२३-२४ तपशिल 
DIRTY क्र.२२१० ५१७५ ६,००,००,०००/- ४,१९,७५,४६१/- 
२ | लेखाशिर्ष क्र.२२१००१९१ १,३३,५०,०००/- ९३,०२,०५०/- 
2 लेखाशिर्ष क्र.२२१० ०६७४ १३,७०,०००/- ९,५८,७००/- 
एकूण ७,४७,२०,०००/- ५,२२,३६,२११/- 
विवरणपत्र 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल (सोबत विवरणपत्र-अ) 
(अंदाजित रक्कम रुपयांत) 
अ.क्र अनुदानाचा स्त्रोत प्रस्तावित बाबी प्रस्तावित 
राज्य अनुदान औषधे । औषधी । इतर बाबी | खरेदीची एकूण 
(सन २०२३-२४) (SCL) | साहित्य । (Non- Se 
(SDL) | SDL-SCL) 
लेखाशिर्ष क्र.२२१० ५१७५ १४ ०८ | 00 | ४,१९,७५,४६१/- 
लेखाशिर्ष क्र.२२१००१९१ | 0०. | 00s | ९२३,०२,०५०/- 
3 लेखाशिर्ष क्र.२२१० ०६७४ | 00 | | 00 ०२ ९,५८,७००/- 
एकूण ie १४ od 10४ | ५,२२,३६,२११/- 
०३. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सहसंचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचे दिनांक 


१७.०७.२०२३ व सहसंचालक आरोग्य सेवा (क्षयरोग व कुष्ठरोग) पुणे यांच्या दि.०६.०७.२०२३ यांनी सन 
2023-28 या आर्थिक वर्षाकरिता राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशीर्ष २२१० ५१७५, 
२२१० ०१९१ व २२१० ०६७४) प्राप्त अनुदानातून आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयाव्दारे निश्चित केलेल्या 
औषधांच्या सूचीतील नमूद बाबींची आरोग्य संस्थामध्ये क्षयरुग्णांसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या पुरक औषधे, 
औषधी साहित्य अशा २६ बाबींची खरेदी करण्यासाठी एकूण रुपये ५,२२,३६,२११/-(अक्षरी पाच कोटी 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१८७/आरोग्य-८ 


बावीस लक्ष छत्तीस हजार SA अकरा फक्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतच्या 
प्रस्तावासाठी सादर करावयाची विनियोग प्रमाणपत्रे, (परिशिष्ट-अ) सादर केळे आहेत. तसेच सदर 
प्रस्तावासाठी आयुक्‍त आरोग्य सेवा आयुक्तालय ,मुंबई यांनी त्यांच्या दि.२८.०६.२०२३ रोजीच्या टिप्पणीन्वये 
मान्यता प्रदान केली आहे 


०४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, 
नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 
प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून 
सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सदरहू औषधांची आव्यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
२) सदरहू औषधांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीळा फायदा होईल अश्या रितीने तयार HSS नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक 
१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित पध्दतीने खरेदी 
प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 
बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. 
५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch random 
sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशञ (specification) असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात 
येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 
६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि वस्तुसूची 
व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व 
त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
७) सदर खरेदीसाठी अंदाजे एकूण रुपये ५,२२,३६,२११/-(अक्षरी पाच कोटी बावीस लक्ष छत्तीस हजार 
दोनशे अकरा फक्त) इतका खर्च अपेक्षित आहे. . सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१८७/आरोग्य-८ 


पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 
८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) तंतोतंत 
पालन करण्यात यावे. 
९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील मंजुर व शिल्लक अनुदानातुन व प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेतच करण्यात यावा. 
१०)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ 
सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ 
नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 
११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी खरेदी ही महाराष्ट्र वैदयकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 
०५. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी,आयुक्‍्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई व 
सहसंचालक आरोग्य सेवा (क्षयरोग व कुष्ठरोग) पुणे यांची राहील. 
og. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, 
नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 
प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१२१३५७३३९४१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SACHIN SHAMKANT DESAI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cc72ac8e24d61d7cf89d14c68f5987ed 


H A M K A NT 605ac1176d98647cf1bb44681444917, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6F FO4EBFF AB4F962AD757B0E36 
E3A96AB5DB4421F6C9568763153DEA139498B 


2, cn=SACHIN SHAMKANT DESAI 
D E 5 A | Date: 2023.09.14 14:06:15 +05'30' 
(सचिन देसाई) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 
पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१८७/आरोग्य-८ 


3 
to} 


S 


) 
) 
) 
&) 
) 
) 
) 


qo 
११ 
१२ 
१३ 


व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 
सहसंचालक आरोग्य सेवा (क्षयरोग व कुष्ठरोग) पुणे. 

सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयत),मुंबई/ नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

वित्त विभाग (अर्थसंकल्प/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


Faqeovur - ay 


Joint Director of Health services (TB & Leprosy) Pune 6 
Last PO Or 


Total ired imatel 
Technical Specification Drug Type Approximate sesh ताची eat : 


Quantity Total Cost 


N95 (United State Standard NIOSH N95 or FFP 2 (European standard 
€N149:2001) respirators, foldable, individually packaged (preferably 
— oe sold in boxes of 10 pieces each) The lab should be provided 80% of a 380000 2131800 
one make masks and 20% of another make so that if someone fails १ 
fit test, an alternative is available. 
Centrifuge tubes -SOml, made of polypropylene, conical shape 
bottom with tight screw cap, , walls thick enough to allow 
Centrifuge tube 50 centrifugation ( maximum RCF) up to 500092 ह, solvent resistant, with 
mi{Falcon Tube) white labeling area and black graduations, flat PE caps which can 1203000 7867620 
close with quick 3-4 turns, allowing one handed operation.Tubes 
should be radiation sterilised to ensure non-cytotoxicity. sold in 
> of 500 tub 


Microslides (Packet Of | 6855 microscope slides ; 76 mm X 26mm X 1.3mm, plain, one pack | Packet of 50 कळ आळा 
50 slides of 50 slides . slides 


The Sputum container should be made of special medical grade वि 
6075000 

— 
853400 


polypropylene, thin plastic translucent with diameter 4 cm, Height S 
cm and capacity 40 mi. It should have screwball cap and should be 
air tight and leak proof and have Injection molding, Weight is not to 


Thermocol transport box Size: For 2 Falcon Tubes (in standing 
position) One piece Thermocol molded box in Dye 
Thickness of box -2.5 cm 
Thermocol Boxes Outer dimensions: 

sample size) Length-18.5 cm, Breadth-13 cm, Height- 12cm (without lid), Height- 
14 cm (with lid) 
Inner dimensions: Length- 14.5cm, Breadth- 8 cm, Height- 12.5 cm 


Thermocol transport box Size: For 6 Falcon Tubes (in standing 
position) One piece Thermoco! molded box in Dye 
Thickness of box - 3.5 cm 
Thermocol Boxes Outer dimensions: 
(6sample size) Length- 28 cm, Breadth-15 cm, Height- 20 cm (with lid) 
inner dimensions: Length- 21cm, Breadth- 8 cm, Height- 14 cm (with 
inner part of lid) 


Triple layer face mask |Tripal layer face mask nose clip-Tie on Mask of Non-woven, 
Hypoallergenic 3 ply construction with filter in between offering >99 
rcent standard With 4 tie stri 


Amoxycillin + Potacium clavulnate Cap 625 mg(500 mg + 125 mg) 


Tab Azithromycin Azithromycin Tab, 500mg 
Cough Expectorant Diphenhydramine hydrochloride 15 mg (IP) + 
Cough Expectorant Ammonium Chloride 150 mg (IP) + Sodium Citrate IP - 60 mg + 


Packet of 10 
Numbers 


co गगिगग॥॥॥॥॥1॥[। | 11: 


> 
च्य 


॥. Etophyllin | Etofylline 169.4mg + Theophylline 50.6mg Inj. 2m! 


Omeprazole Cap 20 mg Omeprazole Cap 20 mg 
Omeprazole Cap 40 mg Omeprazole Cap 40 mg 
Paracetamol Tab 500mg =| Paracetamol Tab 500 


X-ray films Green 
Base 10x12 


= 


X-ray films Green Base 10x 12 Packet of 50 film 


X-ray Blue Base films X-ray films Blue Base 12x 15 Packet of 50 film 
3 
LED FM Microscope 


Objective Lense 100X (Oi! 
immersion) 


100x should have numerical aperture of 1.25 and should be of oil 
immersion and spring loaded type. Suitable prominent marking 
identification. 
Paired, high quality, (the image of the object as seen through the 
binocular eyepiece should be well defined centrally with good 
contrast rendition and practically free from spurious colour effects, 
curvature of field over three-fourths of the field of view, and 
distortion) achromatic, widefield,10x without in built pointer, The 
eyepiece should be aplanatic and have a minimum field number of 
18. Diopter adjustment must be present on one/both eye pieces or 


Total Rs. §2236210.6 


Microscope Eye piece10X 


